राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी क्षेत्रात 
क्षेत्र विकास कार्यक्रम राबविण्यासाठी अनुदान 
वितरित करण्यास मंजुरीबाबत सन २०१८-१९. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्यांक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५१/का.९, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ मे, २०१८ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/का.९, 
दि. १८ जून, २०१५ 
२) शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.५/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं - २०१८ / प्र.क्र. ६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिळ, २०१८. 


प्रस्तावना :- 


अल्पसंख्याक विकास विभागाने सन २००८-०९ या वर्षापासून राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम कार्यान्वित केला असून शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, 
क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.७६/का.९, दि. १८ जून, २०१५ अन्वये ही योजना सन २०१५-१६ या वर्षात राबविण्यास 
मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच शासन पूरकपत्र, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/ प्र.क्र.५/ 
का.९, दि. ९ मार्च, २०१६ अन्वये उपरोक्‍त दि. १८ जून, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील योजनेची 
कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (ब) (॥) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने घेतला 
आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार व जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महानगरपालिका/ नगरपालिका/ 
नगरपंचायत यांचे प्राप्त प्रस्तावांना मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात नागरी क्षेत्र विकास योजनेकरिता रु.२६,४०,००,०००/- (अक्षरी 
रूपये सव्वीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) एवढी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक दि. 02 Utes, २०१८ अन्वये प्रथम नऊ महिन्यांकरिता (डिसेंबर, २०१८ अखेर) 
अर्थसंकल्पित निधीच्या ७०टक्के निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे एकूण मूळ 
अर्थसंकल्पित रु. २६,४०,००,०००/-(अक्षरी रूपये सव्वीस कोटी चाळीस लक्ष फक्त) तरतूदीच्या ७० टक्के 
म्हणजे रू.१८,४८,००,०००/-(अक्षरी रूपये अठरा कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष फक्त) एवढा निधी डिसेंबर, 
२०१८ अखेर पर्यंत उपरोक्‍त बाबींकरिता वितरणास उपलब्ध आहे. त्यापैकी सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षाकरिता निधी मिळण्यासाठी मा. मंत्री / आमदार / खसादार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 
शासनास प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांना महानगरपाळिका/ नगरपाळिका/ नगरपंचायत हद्दीमध्ये कामाच्या 
प्रस्तावांना शासन मान्यतेने या शासन निर्णयासोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे क्षेत्रविकास 
कार्यक्रमांतर्गत एकूण रु.३०,००,०००/- (अक्षरी रुपये तीस लक्ष फक्त) एवढा निधी शासन मान्यतेने मंजूर 
करण्यात येत आहे. सदर निधी संबधित महानगरपाळिका/नगरपालिका/ नगर पंचायत ज्या जिल्हयांमध्ये 
स्थित आहेत, त्या जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी यांना स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५१/का.९ 


२. संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित 
करण्यासाठी संबंधित जिल्हाधिकारी नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम 
पाहतील. परिशिष्ट "अ" मध्ये दर्शविळेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची aretha व 
खातरजमा जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले असल्यास त्या बदल्यात 
सदर योजनेतील इतर काम मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांना राहतील. उपरोक्त कामाच्या बदल्यात सदर योजनेतील इतर काम करणे शक्‍य 
नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासनाच्या कोषागारात तात्काळ जमा करण्यात यावा. तसेच 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करून घ्यावे. 
याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही 
जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित 
महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायत यांना सुपूर्द करण्यात यावा. तसेच सदर कामे 
महानगरपालिका/नगरपालिका/ नगरपंचायतीच्यां बांधकाम विभागामार्फत रितसर करुन घेण्यात यावीत. 


३. राज्यातील महानगरपालिका/नगरपालिका/नगरपंचायतींनी मागणी केल्यानुसार ज्या विवक्षित 
प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/नगरपंचायतींना निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अनुदान 
वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित महानगरपालिका/ नगरपालिका/ नगरपंचायतींना सहा महिन्यांच्या 
कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या 
शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट "ब" मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात जिल्हाधिकार्‍यांनी अल्पसंख्याक विकास 
विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील महानगरपालिका/ 
नगरपालिका/ नगरपंचायतींनी हाती घेतलेल्या विकासकामांच्या प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा 
अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च " मागणी क्र. झेडई-१, मुख्यळेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२ समाजकल्याण २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०७) अल्पसंख्याक सकेंद्रित 
क्षेत्रातील क्षेत्र विकास कार्यक्रमाकरिता सहायक अनुदान (२२३५-ए-१३१) ३१ सहायक अनुदान" या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजुर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. हाझासन निर्णय, संदर्भ क्र.३ येथील वित्त विभागाच्या दि.२ एप्रिल, २०१८ रोजीच्या परिपत्रकातील 
व त्यासोबतच्या परिशिष्टामधील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥१५9॥॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५०८१६३०१३६३१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dinesh M. 
Sonavane = 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५१/का.९ 


२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

५. महालेखापाल १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 

६. महालेखापाल १/२ (लेखापरीक्षा) , मुंबई / नागपूर, 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

९. संबंधित विभागीय आयुक्‍त, 

१०. आयुक्‍त, नगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 

११. संबंधित जिल्हाधिकारी, 

१२. आयुक्त, संबंधित महानगरपालिका, 

१३. मुख्याधिकारी, संबंधित नगरपालिका, 

१४. मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अल्पसंख्याक विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
१५. सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१६. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय (प्रसिध्दीसाठी), 
१७. निवडनस्ती (का-९). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५१/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. क्षेविका-२०१८ /प्र.क्र.५१/का.९, दि. ०८ मे, २०१८ 


परिशिष्ट - "अ 


महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक बहुलनागरी क्षेत्रांकरिता क्षेत्रविकास कार्यक्रम महानगरपालिका / 


नगरपालिकांचे जिल्हानिहाय निधी वितरणाचे विवरणपत्र. 


अ. जिल्हा ' म.न.पा./ कामाचे नांव मंजूर निधी 
क्र. न.प./न.पा. (रूपये) 
शि चंद्रपूर  गडचांदुर वार्ड क्र. ६, गडचांदुर सर्वे न. ९२/१ मध्ये मेमन समाजाकरिता | ३०,००,०००/- 
न.प. सामाजिक सभागृह / शादिखाना बांधकाम करणे. 
एकूण (अक्षरी रुपये तीस लक्ष फक्त) २९/००,०००/- 
Dinesh M. 
Sonavane #2" 
(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः क्षेविका-२०१८/प्र.क्र.५१/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. क्षेविका -२०१८/प्र.क्र.५१/का.९, दि. ०८ मे, २०१८. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल नागरी 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. क्षेविका 
-२०१८/ प्र.क्र.५१/ का.९, दि. ०८ मे, २०१८ अन्वये वितरित केलेला रु. 
(अक्षरी रु. ) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधि 
मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज/अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / Hot नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 
Fad महानगरपालिका / नगरपालिका ज्या 
स्थित आहेत त्या जिल्हयाचे 
यांची प्रतिस्वाक्षरी 


आयुक्‍त, महानगरपालिका/ मुख्याधिकारी, 
पालिका यांची स्वाक्षरी 


.:3:3-3:3. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


